महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक- कृबास-१२१८/प्र.क्र.२३०/२१-स, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २६.०४. २०१९ 


वाचा:- शासन आदेशा क्रमांक- कृबास-१२१८/प्र.क्र.२३०/२१-स, दि. १२.०४.२०१९ 


शासन शुध्दिपत्रक 


संदर्भाधीन शासन आदेझातील पृष्ठ क्र.२ च्या दुसऱ्या ओळीत “महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन 
(विकास व विनियमन) नियम, १९६७ च्या नियम ४३(१)” असे नमूद केलेले आहे. 


या ऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे 
“महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणुक) नियम, २०१७ मधील नियम १८ (१)” 


सदर शासन शुध्दिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४२६१७००२२८७०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 

KALU GONYA कणा 
2.5.4.20=7147 }db9c38a46f4cd82e1e450b5 1a9e92eede8c323934f8 
2९७७! stalCode=400032, street=! ITRALAYA , MUMBAI 
serialNumber: c. 
4e7a4a6d4cbr le, ou=CO OPERATION MARKETING AND TEXTILE 
DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2019.04.26 17:05:56 +05'30' 

(का.गो.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

३. सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, पुणे.३७ 
५. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर 

६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 

७. निवड नस्ती ( कार्या-२१-स) 


